सन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षासाठी प्रधानमंत्री आवास 
योजना (नागरी) अंतर्गत AHP (Other than SC & ST 
Component) घटकांतर्गतच्या प्रकल्पाकरिता केंद्र 
हिश्यापोटी उपलब्ध करुन दिलेल्या पहिल्या हप्त्याचा 
निधी सन २०१८-१९ मध्ये वितरीत करुन खर्च 
करण्यास मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृहनिर्माण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रआयो-२०१८/प्र.क्र.३३/गृनिधो-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-३२. 
दिनांक: 09 ऑगस्ट, २०१८. 


प्रस्तावना - 

सन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षाकरिता प्रधानमंत्री आवास योजना (नागरी) अंतर्गत राज्यातील विविध 
प्रकल्पांकरिता केंद्र शासनकडून उपलब्ध करुन देण्यात आलेला निधी संबंधित यंत्रणांना उपलब्ध करुन 
देण्याकरिता सुकाणू अभिकरण म्हाडास वितरीत करण्याची बाब झासनाच्या विचाराधीन होती. 


झासन निर्णय - 


केंद्र शासनाने सर्वांसाठी घरे-२०२२ या संकल्पनेवर आधारीत प्रधानमंत्री आवास योजना (नागरी) 
सुरु केली आहे. सदर योजना राज्यात राबविण्यात येत असून राज्यातील विविध प्रकल्पांकरिता केंद्र 
शासनाने सन २०१७-१८ करिता निधी उपलब्ध करुन दिलेला होता. सदरचा निधी सन २०१८-१९ मध्ये 
वितरीत करुन खर्च करण्याकरिता केंद्र शासनाने पुनर्जिवित (Revalidate) करुन दिलेला आहे. सदरचा 
निधी वितरीत करण्यास वित्त विभागाने देखील सर्शर्त मान्यता दिलेली आहे. 

यास्तव, केंद्र शासनाने मान्यता दिल्यानुसार AHP (Other than SC & ST Component) 
घटकांतर्गतच्या सोबतच्या विवरणापत्रातील १३ प्रकल्पातील एकूण ९२९३ घरकुलांच्या प्रकल्पास रुपये 
८,२७,७३,४४०/- (रु.आठ कोटी सत्तावीस लक्ष त्र्यहात्तर हजार AR चाळीस फक्त) इतका निधी उपलब्ध 
करुन देण्याकरिता सुकाणू अभिकरण, महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणास वितरीत करण्यात 
येत आहे. 

तेव्हा, सदर प्रकल्पाच्या सद्यस्थितीचा आढावा घेऊन केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार 
सदरचा निधी संबंधित यंत्रणेला टप्पानिहाय वितरीत करण्यात यावा. तसेच याबाबतचा कार्यपालन अहवाल 
शासनास वेळोवेळी सादर करण्यात यावा. 

या प्रयोजनावर होणारा खर्च मागणी क्र.क्यू-३, मुख्य लेखाश्ीर्ष २२१६, गृहनिर्माण सर्वसाधारण, १०३ 
गृहनिर्माण मंडळे इत्यादींना सहाय्य (०८) सर्वांसाठी गृहनिर्माण (०८) (०१) सर्वांसाठी गृहनिर्माण 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रआयो-२०१८/प्र.क्र.३३/गृनिधो-२ 


अंमलबजावणी यंत्रणांना अनुदाने (प्र.म.आ.यो.) केंद्र हिस्सा (६०%) (२२१६ २९९६) ३१ सहायक अनुदाने 
(वेतनेत्तर) या लेखाशीर्षाखाली अर्थसंकल्पित करण्यात आलेल्या तरतुदीमधून भागविण्यात यावा. 

सदर झासन निर्णय वित्त विभागाच्या परिपत्रक क्र.२०१६/प्र.क्र.८९/अर्थ-३, दि.२०.४.२०१६ च्या 
परिच्छेद १८ मधील सुचनानुसार राज्याच्या एकत्रित निधीत जमा झाला असल्याचे कार्यासन अर्थोपाय यांनी 
त्यांच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.१०७५/अर्थोपाय, दिनांक ११.४.२०१८ अन्वये कळविले आहे. 

सदर निधी वित्त नियंत्रक, महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण, मुंबई यांच्या स्वाक्षरीने 
आणि प्रदान अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई येथून आहरित करण्यात यावा. तसेच सदर निधी राज्याच्या 
ज्या प्रयोजनाकरिता मंजूर करण्यात आलेला आहे, त्याच प्रयोजनाकरिता खर्च करणे आवश्‍यक आहे. 

सदर शासन निर्णय, वित्त विभाग परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०१६/प्र.क्र.८९/अर्थ-३, दिनांक २०.४.२०१६ 
मधील परिच्छेद क्र.६व १८ अन्वये प्रशासनिक विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या प्राधिकारानुसार तसेच 
वित्त विभाग परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०१७/प्र.क्र.७५/अर्थ-३, दिनांक १८.४.२०१७ आणि क्र.अर्थसं-२०१७/ 
प्र.क्र.९४/अर्थ-३, दिनांक ३० जून,२०१७ मध्ये नमूद केलेल्या अटींचे व शर्तीचे पालन करुन त्याचप्रमाणे वित्त 
विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.१७६/व्यय-३, दिनांक २१.०६.२०१८ अन्वये वित्त विभागाने दिलेल्या 
मान्यतेस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 

प्रस्तुत प्रकरणी वित्त विभाग, शासन परिपत्रक दि.२० एप्रिळ,२०१६ मधील परिच्छेद क्र.9 ते १८ 
मधील अटींची व परिशिष्ट ९ मधील तपासणी सुचीतीळल अटींची पूर्तता होत असल्याचे प्रमाणित करण्यात 
येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०८०११८२६५८९४०९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. Ranjeet ice acute ering 


Housing Department, postalCode=400032 
hi 


t=Maharashti 
bf 103200 cd. f 
Annasaheb Toee21697aiBadebes92b7edd76c8e25, 


ialNumber=87806c7 1f378b24b758ee04ca6« 


Pat | | 7९39024750603738201467608160138015, 
i heb Patil 
Date: 2018.08.01 18:32:52 +05'30' 


(रणजीत आ.पाटील) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा.राज्यपालांचे सचिव, राजभवन (पत्राने), 

मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

मा.मंत्री (गृहनिर्माण) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

मा.राज्यमंत्री (गृहनिर्माण) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

मा.विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई. 

मा.विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई. 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रआयो-२०१८/प्र.क्र.३३/गृनिधो-२ 


७) मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

८) उपाध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण, गृहनिर्माण 
भवन, वांद्रे (पूर्व, मुंबई-५१. 

९) महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परीक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयत), मुंबई/नागपूर. 

१०) संबंधित आयुक्‍त, महानगरपालका/मुख्याधिकारी, नगरपालिका. 

११) संबंधित कोषागार अधिकारी. 

१२) उप सचिव, वित्त विभाग, (कार्या-अर्थ-३), मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१३) सह सचिव, भारत सरकार आवास आणि शाहरी गरीबी उपडामन मंत्रालय, निर्माण भवन, ५वा मजला, 
नवी दिल्ली-११० ०११ (नोंदणीकृत डाकेने) 

१४ सह संचालक, लेखा व कोषागरे कॅम्पुटर सेल,नवीन प्रशासन, ५वा मजला, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१५) कक्ष अधिकारी, अर्थसंकल्प शाखा, गृहनिर्माण विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१६) निवडनस्ती/गृनिधो-२ कार्यासन,गृहनिर्माण विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


Annexure referred to Sanction No.N-I-11012/17/2018/43/2016-HFA-IV-UD (EFS-9039187) dated 30.3.2018. 


13 AHP Project of Maharashtra considered in 25 th CSMC Meeting 


S.n_ | City No.of | Central 40% 1* Total City | Total SC Total ST %SC %ST | Tobe To be To be 
0. Eligible} Assistance | Installment) population | population | population | population | popul | Released | Releasedin | Released 
EWS (In Crores) | Central ation | inSC ST in 
Units share (In Comonent | Comonent General 
Crores) (Rs In (Rs In Compone 
Crores) Crores) nt (Rs In 
Crores) 
1 Chandrapur 264 3.96 1.584 320379 61164 25794 19.09 8.05 0.3024 0.1275 1.1541 
2 Dhule 256 3.84 1.536 375559 29245 15237 7.79 4.06 0.1196 0.0623 1.3541 
3 Dhule 352 5.28 2.112 375559 29245 15237 7.79 4.06 0.1645 0.0857 1.8619 
4 Kagal | 96 1.44 0.576 34106 5278 122 15.48 0.36 0.0891 0.0021 0.04848 
5 Kagal 160 2.4 | 0.96 | 34106 5278 122 15.48 0.36 0.1486 0.0034 0.8080 
lo | Kagal 176 2.64 1.056 34106 5278 122 15.48 0.36 0.1634 0.0038 0.8888 
7 Karmala 288 4.32 1.728 23199 3535 430 15.24 1.85 0.2633 0.0320 1.4327 
Be | Navi Mumbai] 2393 35.895 14.358 1120547 100067 18913 8.93 1.69 1.2822 0.2423 12.8335 
fo | Navi Mumbai] 2936 44.04 17.616 1120547 100067 18913 8.93 1.69 1.5731 0.2973 15.7455 
10 | Thane 264 3.96 1.584 1841488 126003 42698 6.84 232 0.1084 0.0367 1.4389 
11 | Thane 352 5.28 2.112 1841488 126003 42698 6.84 2.32 0.1445 0.0490 1.9185 
12 | Thane 612 9.18 3.672 1841488 126003 42698 6.84 2.32 0.2513 0.0851 3.3356 
13. | Thane 1144 17.16 6.864 1841488 126003 42698 6.84 2.32 0.4697 0.1592 6.2352 
Total 9293 139.395 55.758 10804060 | 843169 265682 5.0801 1.1865 49.4914 


Rs.41,21,40,560.00 of excess release in other projects (Other than schedule cast component & schedul tripe component) has been adjusted in this other than SC 


& ST component. 


WV/aTEATR/PMAY fund release4¢. 


